बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील जिल्हा व 
अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिठा 
वरिष्ठ स्तर या न्यायालयासाठी निधिबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०१८/प्र.क्र.२३६/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 


१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः सीसीबी १६९८/प्र.क्र.१४१/का.१२, 


दिनांक ०४.१०.२०१८ 


२ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थ-३, 


दिनांक ०५.१२.२०१८ 


प्रस्तावना - 


मा.उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथे जोडन्यायालयाऐवजी 


जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास व त्यासाठी 


पद निर्मिती करण्यास शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीसीबी १६९८/प्र.क्र.१४१/का.१२, 


दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी नोव्हेंबर, २०१८ 
च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानमंडळास सादर करण्यात आलेली लाक्षणिक पुरवणी मागणी मंजूर 


झाली असल्याने या न्यायालयासाठी निधि उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी 


न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर या न्यालयांकरीता खालीलप्रमाणे लाक्षणिक पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर 


केलेली आहे :- 
अ.क्र उद्दीष्ट रक्‍कम रुपयांत 
।१ | 0१-वेतन १,००० 
२ ०२- मजूरी १,००० 
३ ०३- अतिकालिक भत्ता १,००० 
(४. | 0६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १,००० 
षु १०- कंत्राटी सेवा १,००० 
E ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १,००० 
।७ | १३- कार्यालयीन खर्च १,००० 
८ १४- भाडेपट्टी व कर १,००० 
९ १७- संगणक खर्च १,००० 
।१० __| २४- पेट्रोल खर्च १,००० 
एकूण १०,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०१८/प्र.क्र.२३६/का.१२ 


2. सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणी, मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व 
सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (अनिवार्य) (२०१४ 
०१७२)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणीचा उपरोक्त 
तक्त्यातील नमूद दहा उद्दीष्टांकरीता मंजूर झालेला रुपये १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) इतका 
निधि नियंत्रक अधिकारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बुलढाणा जे -०००९ यांना याद्वारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयासाठी आवऱ्यक तो खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षाखाळील सन 
२०१८-१९ करीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८४४/२०१८/व्यय-५, 
दिनांक २२.१०.२०१८अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३११३३२३३८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bhagyashree oe 20 मत 


5. 
8b9ce837a7c854bb, 
R d B h d k INumber=fb84fefefe4ee2 19c1bc35b35201c14eab0903e8194a7 
| € ही Ya 1 a | a | 413a74eed93f32afdb0, cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
2019.01.03 11:42:05 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बुलढाणा, 

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा 

दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर / कनिष्ठ स्तर मेहकर, जिल्हा बुलढाणा, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५ / अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 

विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (का.१२) 


Cc Av A OO 


o~ 
«> 
. 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


:d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022a 


